“MAHA ARC LIMITED” 
कंपनीसाठी Sarit उघडण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- २०२२/प्र.क्र.११/सा.उ. 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्रमांक -शासाउ-२०२२/प्र.क्र.१०/सा.उ., 
दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये MAHA ARC LIMITED ही कंपनी स्थपन करण्यात 
आली आहे. सदर कंपनीला भागभांडवल उपलब्ध करण्यासाठी लेखाशीर्ष उपलब्ध 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : 


राज्य शासनाचा जमीन, भागभांडवल, अंशदान, अनुदान, कर्ज, कर्जहमी व अन्य 
अनुषंगिक कारणाने सहभाग आला आहे अशा राज्यातील आजारी असलेल्या, पारदर्शक 
कारभार न करणाऱ्या निमशासकीय, सार्वजनिक, सहकारी संस्थांची पुनर्रचना करुन 
त्याअन्वये सदर संस्थांमधील भागीदार, सभासद, लाभधारक, अथवा सर्वसामान्य जनतेचे 
आर्थिक तसेच अन्य अनुषंगिक हित जपण्यासाठी “MAHA ARC LIMITED” ही कंपनी 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आली आहे. 


२. सदर “MAHA ARC LIMITED” कंपनीला भागभांडवल उपलब्ध करण्यासाठी 
महालेखाकार कार्यालयाने प्रधान लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच 
त्यासाठी नियोजन विभाग आणि वित्त विभागाच्या अर्थसंकल्प कार्यासनानेही मान्यता दिली 
आहे. सदर मान्यतेस अनुसरून MAHA ARC LIMITED कंपनीसाठी खालीलप्रमाणे 
लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र.-जी-८, 

लळेखाशीर्ष- ५४७५-इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च, 

१९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, 

(00)- 

(00)(09) महा एआरसी लिमिटेड मध्ये भांडवली मत्ता निर्मिती व मत्ता पुनर्बाधणी 
यासाठी गुंतवणूक (कार्यक्रम/दत्तमत (५४७५०३१९), 

५४-गुंतवणूका. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२२/प्र.क्र.११/सा.उ. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२२०९२७१६५६२०१६०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


-0 
= 
es 


१७. 


नेट, 
१९; 
२०. 
२१. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vijay Dattatraya : 
Shinde 


(fa. द. शिंदे) 
सह सचिव, वित्त विभाग 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा. मुख्य सचिव 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, सहकार, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव, वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

.सर्व सह सचिव/ उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. बहूजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१ 

. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी .ओ.., बॅरॅक क्रमांक १, योगक्षेम समोर, 


वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२० 


. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभुवन,एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४ 
. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 


पॅलेस, वरळी, मुंबई-१३ 

इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश SAAS समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५ 

नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१ 
शिवसेना, 

वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 

निवडनस्ती (साठ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


